दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील स्वीय 
सहायक गट-ब संवर्गातील रिक्‍त पदे 
पदोन्नतीने भरण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. दुविप्र -२५१८/३८७/प्र.क्र.८६/पदुम-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जून, २०१९ 
शासन आदेठ़ा :- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील लघुलेखक (उच्च श्रेणी) गट-क (वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे 


४४००) या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्वीय सहायक गट-ब (वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६००) (सुधारित 
वेतनश्रेणी एस-१६ रु. ४४९००-१४२४००) या संवर्गातील रिक्‍त पदांवर तात्पूरती पदोन्नती देण्यात येत असून 


पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नांवासमोर दर्ठाविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व पदनाम पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
षि , श्रीमती. व्ही.एस. कदम स्वीय सहायक 

लघुलेखक (उच्च श्रेणी), बृहन्मुंबई दूध योजना, | आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास 

वरळी, मुंबई कार्यालय,वरळी, मुंबई 


२. सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

३. सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी 
सुरु झालेली नाही. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने सदर पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही Sh राहणार नाही. 

५. सदरचीपदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
व विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

६. श्रीमती व्ही.एस.कदम यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमतील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

9. सदर पदोन्नती उपरांत श्रीमती व्ही.एस.कदम यांनी पदास्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत 
कार्यभार न स्विकारल्यास, त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईल. तसेच यासंदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२/९/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदी लागू होतील. सदर आदेशा 


तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन sear Hate: दुविप्र-२५१८/३८७/प्र.क्र.८६/पदुम-६ 


CG सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२९१५३९४२६१०१ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Date: 2019.06.29 15:43:37 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 

प्रत: 

१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

२) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,कोकण भवन, नवी मुंबई / पुणे/ नाशिक /नागपूर/ अमरावती/ 

औरंगाबाद विभाग. 

3) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

६) संबंधित अधिकारी ( आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 

७) मा.मंत्री (पदुम), यांचे स्वीय सहायक 

८) मा.राज्यमंत्री (पदुम), यांचे स्वीय सहायक 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


